दिनांक ०५ ते ०८ जानेवारी, 2023 या 
कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी सेवा बास्केटबॉल स्पर्धा २०२२- 
२३ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१६३/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० डिसेंबर, २०२२ 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१९-२०/सीसीएससीएसबी; दिनांक ०१.१२.२०२२. 
२. शासन निर्णय क्र.शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग-अभानासे-३०२२/प्र.क्र.५२/क्रीयुसे-२, 
दि.१७.१०.२०२२ 
३. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.--अभानासे/ बास्केटबॉल/२०२२-२३, 


दि.२२.१२.२०२२. 
४. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/२२-२३/का-४/१३६८, दि.२७.१२.२०२२. 


: शासन निर्णय : 


दिनांक ०५ ते ०८ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत छत्रसाल स्टेडीयम, नवी 
दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बास्केटबॉल स्पर्धा 
2022-23 मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता Beat चंद्ररोखर 
मनोरंजन मैदान, मुंबई येथे दि.१३ डिसेंबर, २०२२ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात 
आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या 
विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र 
अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर 
स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.५९,७००/- (अक्षरी रुपये एकोणसाठ हजार Uday 
फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅंग्ज व ट्रॅकसूट मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही 
अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी किटबॅंग व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा 
मिळण्यास पात्र ठरतील, या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१६३/क्रीयुसे-२ 

४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू 
प्रशिक्षक/ व्यवस्थापक यांना दिनांक ०१ ते ०३ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण 
शिबिरासाठी व दिनांक ०५ ते ०८ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी 
दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२२ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय 
जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते 
ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची 
परवानगी मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


५. वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, 
दिनांक ११ मे, १९८९ वक्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १२९२ मधील 
तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ०१ ते ०८ जानेवारी २०२३ 
(प्रशिक्षण शिबीर,स्पर्धा व प्रवास) या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" 
म्हणून समजण्यात यावा. या सर्वाचा प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च 
संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणा-या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, 
दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना 
अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- 
एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब 
म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती 
असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवाळय जिमखाना 
यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे 
आव्यक राहिल. 


७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत 
आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे तसेच उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या 
खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


८. यासाठी होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक 
सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२२/प्र.क्र.१६३/क्रीयुसे-२ 


प्रत, 


नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर” या 
लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या 
खर्चाचा तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व 
अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७""५/.॥8॥8॥/89॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२३०१६०२०१६२२१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
Ram das G a Nn pat DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 


D h um al AND SPORTS DEPARTMENT 


Date: 2022.12.30 16:05:57 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 


३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 


र्‌. 


. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 


मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (4 प्रती) 


१०.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 


११ 


.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र "अ” 


दिनांक ५ ते ८ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत नबी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा बास्केटबॉल स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या बास्केटबॉल संघाचे प्रतिनिधीत्व 
करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र खेळाडूचे नाव ट्रॅकसूट | feat विभाग/ कार्यालय 

१ | श्री. बिको शंकरराव आठवले, होय होय । वस्तू व सेवा कर कार्यालय, 
राज्यकर निरिक्षक नोडल विभाग-०६, माझगांव, मुंबई. 

२ | श्री. पराग रविंद्र दिक्षीत, | ae जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, गडव 
लघुटंकलेखक चौक शिंगाडा तलाव, नाशिक. 

३ | श्री. सह्ाम इ. शेख, pe i वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

४ | श्री. चेतन सुखदेव पवार, लिपिक | नाही | नाही | विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५ | श्री. अनुप प्रकाशराव SAR, ne eae We शासकोय वबैदयकोय महाविद्यालय, 
वरिष्ठ लिपिक मुंबई. 

६ | श्री. सुनिल शंकरराव शिंदे, ue ay समादेशक, रारापोबल गट क्र.५ दौंड, 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक जिल्हा - पुणे. 

७ श्री. अरुण सु. जाधव, कक्षसेबक । होय होय |W ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, 

मुंबई. 

८ | श्री. व्दारकेश अंबादास तायडे, डि jel तहसिलदार कार्यालय , संगमेश्‍वर, देवरख. 
तलाठी 

९ | श्री. केदारनाथ चंद्रकांत सोनार, (oe | ad जिल्हा ग्रंथालय अधिव कार्यालय, 
शिपाई जळगांव. 

१० | श्री. अशोक के. बुकटे, मजूर होय होय पविभागीय अभियंता, सार्वजनिव 

बांधकाम उपविभाग, उदगीर, लातूर. 

११ | श्री. मकरंद गयावळ, होय होय । वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह. कक्ष अधिकारी 
(व्यवस्थापक) 


विवरणपत्र" ब ” 
दिनांक ५ ते ८ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा बास्केटबॉल स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या बास्केटबॉल संघासाठी होणाऱ्या 
खर्चाचे विवरणपत्र. 


Rl तपशील | रपये 
अ) । निवड चाचणी 

१ | निवड चाचणी पूर्वीचा खर्च (टपाल खर्च, छपाई खर्च) १००० 
ब) | निवड चाचणी आय खर्च. 

१ | प्रमुख पंच ब मदतनीस यांचे मानधन व प्रवास खर्च. २००० 


२ | निवड चाचणीस उपस्थित जिमखाना पदाधिकारी /प्रतिनिधी ब पंच/ मदतनीस | १००० 
यांच्याकरिता चहा/ अल्पोपहारावरील खर्च. 
३ | ९ बास्केट बॉल निवड चाचणीसाठी. Guo 
क) | प्रशिक्षण शिब् 
१। ३ दिवसाचा प्रशिक्षण शिबीराकरिता खेळाडू, व्यवस्थापक/ प्रशिक्षक यांच्या चहा ब | ३३०० 
अल्पोपहारावरील खर्च. (११९५१००५२३) 


२ | प्रशक्षकाचे मानधन (तीन दिवसाकरिता) २५०० 
३ | २ बास्केट बॉल (सरावासाठी) १३०० 
8 षधे (रेली स्प्रे) व किरकोळ खर्च. oo 
ड) | वैयक्‍तीक क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी होणाराखर्च:- 777313 | 
१) | ४ ट्रंकसूट रु. ८००/- प्रमाणे. ३२०० 
२) | ४ किटबॅगस्‌ प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. २००० 
३) | २१ टि शर्टस्‌ रु. ५००/- प्रमाणे. १०५०० 
४) | २१ MATS. ५००/- प्रमाणे. १०५०० 
५) | १९ जोडी पायमोजे प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे. ११०० 
६) | १९ बूटांचे जोड प्रत्येकी रु. १०००/- प्रमाणे. ११००० 
७) | ११ टॉबेल्स प्रत्येकी रु. १५०/- प्रमाणे. १६५० 
८) | १० THAT रु. २००/- प्रमाणे. २००० 
९) | १० रिस्टबॅण्ड रु. १५०/- प्रमाणे. १५०० 
१०) | ९० सपोर्टर रु. ३००/- प्रमाणे. ३००० 
फ) |प्रथमोपचाराकरिताखर्. ||| 
१) ग्लुकोज / षधे/ स्प्रे इत्यादीसाठी खर्च ब किरकोळ ख १००० 


एकूण :- (रु. एकसष्ट हजार तीनशे फक्त) ५९,७००/- 


विवरणपत्र क” 


दिनांक ५ ते ८ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा बास्केटबॉल स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या संघाची निवड 
करण्यासाठी दिनांक १३ डिसेंबर, २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले कर्मचारी खेळाडूंची नावे 


दर्शविणारे विवरणपत्र. 
क्र खेळाडूचे नाव विभाग/ कार्यालय 
१. | श्री. अभय चव्हाण, ब्र धव | जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, धारावी, मुंबई. | 
२. | श्री. जुबेर शेख, क्रोडा मार्गदर्शव जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, ठाणे. 
३. । श्री. विको शंकरराव आठवले, a ब सेवा कर कार्यालय, नोडल विभाग-०६, 
राज्यकर निरिक्षक माझगांव, मुंबई. 
४. | श्री. पराग रविंद्र दिक्षीत, लघुटंकलेखक जिल्हा अ 
धिक्षक कृषी अधिकारी, गडकरी चौक शिंगाडा 
तलाव, नाशिक. 
५. | श्री. अनुप प्रकाशराव उरेवार, वरिष्ठ लिपिक । ग्रॅनट शासकोय वैदयकोय महाविदयालय, मुंबई. 
६. | श्री. Gara इ. शेख, लिपिक टंकलेखक वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. | श्री. चेतन सुखदेव पवार, लिपिक वधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. | श्री. सुनिल शंकरराव शिंदे, कनिष्ठ श्रेणी लिपिक | समादेशक, रारापोबल गट क्र.५ STs, जिल्हा - पुणे. 
९, | श्री. व्दारकेश अंबादास तायडे , तलाठं तहसिलदार कार्यालय , संगमेश्‍वर, देवरख. 
१०. | श्री. अरुण सु. जाधव, कक्षसेबक सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
११ | श्री. केदारनाथ चंद्रकांत सोनार, शिप जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, जळगांव. 
१२ | श्री. अशोक के. बुकटे, मजूर पविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
उपविभाग, उदगीर, लातूर. 
१३ | श्री. मकरंद गयावळ, सह. कक्ष अधिकारी वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 


Ramdas Ganpat  tetsn.oscoveaaent oF "°° 


Dhumal 


MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2022.12.30 16:06:18 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


